सन २०१९-२० करिता माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, 
२०१९ या चार महिन्यांचे लेखा अनुदान BEAMS 
प्रणालीवर वितरीत करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क.१६/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- २५ एप्रिल, २०१९ 


संदर्भ - वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दि.१ एप्रिळ,२०१९ 


प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी विधानमंडळास सादर 
करण्यात आला. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करून विनियोजन विधेयक 
मंजूर होईपर्यन्तच्या कालावधीसाठी (एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९) या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी 
विधानमंडळाने “ महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०१९” मंजूर केले आहे. ऊर्जा विभागाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील आस्थापनांना, कंपन्या तसेच संस्थेला लेखानुदान BEAMS प्रणालीवर वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील मुख्य विद्युत निरिक्षक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी,महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, महाराष्ट्र ऊर्जा 
विकास अभिकरण यांना मंजूर झालेले चार महिन्यांचे लेखा अनुदान सन २०१९-२० करिता मंजूर झालेल्या 
मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ३३% मर्यादेत BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


2. सदर लेखा अनुदान हे चार महिन्यांकरिता मंजूर करण्यात आले असून या विभागाच्या अधिनस्त 
मुख्य विद्युत निरिक्षक कार्यालयास सुचित करण्यात येते की मंजूर केलेल्या लेखानुदानाच्या मर्यादेत खर्च 
करण्याच्या सूचना आपल्या अधिनस्त कार्यालयांना द्याव्यात. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भिय शासन परिपत्रक १ एप्रिळ, २०१९ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क.१६/ऊर्जा-३ 


४. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०४२५१६५३०३०९१० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Uddhav Dattatraya 
Walunj 
Date: 2019.04.25 16:56:02 +05'30' 
(उ.द. वाळुंज ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, 
हाँगकाँग बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, 
प्रकाहगड, वांद्रे, (Fa), मुंबई-५१ 
३) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, 
THREES, वांद्रे, (पूर्व), मुंबई-५१ 
४) सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 4.9, १३ वा मजला, कफ परेड, 
कुलाबा, मुंबई-०५ 
५) महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण,पुणे म्हाडा कमर्शियल कीम्पलेक्स, सर्वे 
नं.१९१-फेज, येरवडा, पुणे-४११ ००६ 
६) मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय 
इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर मुंबई-४०० ०७१ 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 
८) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
११)अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / राळेवि-१), चर्चगेट, मुंबई. 
१२)अधिदान व लेखा अधिकारी, alert व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
93) निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (Ga), मुंबई-४०००५१. 
१४) कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
) 
) 
) 


2) 


१५) वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३ 
१६) उप सचिव (श्री. बडगेरी) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१७ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


